मी जेन गुडॉल आहे! 


ब्रेड मेल्टजर, चित्र : क्रिस्टोफर 
मराठी : अभ्रिनी बर्वे 





जेव्हा ती छोटी होती, जेन गुडॉल 
प्राण्यांवर प्रेम करते असे- त्यात कुत्र्यांपासून 
ते बागेतले किडे, तिच्या आवडीची स्टफ्ड 
खेळणी, जुबली चिम्पाझी सुद्धा होता. 
आणि जेव्हा ती मोठी झाली, तेव्हा तिला 
प्राकतिक जगाबद्दल जे काही शक्य होतं ते 
सगळं तिला शिकायचं होतं. म्हणून, जेनने 
आफ्रिकेचा प्रवास केला आणि जंगलात 
आपलं नवीन घर थाटलं. ती जंगलात 
चिंपांझीचा अभ्यास करणार होती. आणि 
त्यांचा विश्वास प्राप्त करणारी ती पहिली 
वैज्ञानिक झाली. आज, जेन गुडॉल 
जगातल्या सगळ्यात महत्वाच्या वैज्ञानिक, 
पर्यावरणवादी आणि पश्‌ तज्ञापैकी एक 
आहे. 


आपण सगळे हिरो होवू शकतो. 





मी जेन गुडोलआहे 


ब्रेड मेल्टज़र, चित्र : क्रिस्टोफर 





| (४! त 
१ | ट्र । र, 
७ 28%” 
| 
४1“ १ /£ 
र ९ 1," त 
14 । 
)/ | रा श 
क 
१ 
१ | ह 


क 


7 हीण क 
४७ ह र 1 ह. 
> €्‌ र प | 
पी 
| . 
772४१: 


तिन... 





मी जेन गुडॉल आहे ! 













माझ्या पहिल्या वाढदिवसाला, माझ्या वडिलांनी खरंतर, मी फक्त आपलं खेळणं चिंपांझीवर प्रेम करत नव्हती, माझं सगळ्या 










माझ्यासाठी जुबली नावाचा एक गोड खेळण्यातला __.... हर प्राण्यांवर प्रेम होतं. - इथपर्यंत की बागेत असणाऱ्या अळ्यावर सुद्धा 
चिंपांझी खरेदी केला.. / जुबली...जेन १ 
वि ताट लाभेट! , ी... 
. तू अळ्याघरात 
घेवून आली का?? 










मला जुबली आवडला, 
खरंच माझं 





मी प्रत्येक वेळी जुबलीला आपल्या बरोबर ठेवायची. 


जस-जशी मी मोठी झाले, मी माझी सर्व खेळणी टिचर टिचर खेळण्यासाठी एका रांगेत 
ठेवत असे. त्यात जुबली एकमात्र होता ज्याला बसायला खुर्ची होती. 


अवते / अ ह ब्र 










माझ्या आईने मला सांगितले की किडे बागेत सुरक्षित राहतील. 
म्हणून आम्ही त्यांना बाहेर घेवून आलो आणि परत त्यांना मातीत पुरलं.. 





| ५ 07%. 


-<%४७ ८८ 

























तू कुठे होती? 


तू एवढ्या विश्वास 
वेळ गायब होतीस बसणार नाही 
कौ तुला शोधायला अंडं कुठून 
आम्ही एक 


9 येतं. ! 
2) बदी तो माझा पहिला 


जर 397) ) (: १ शोध होता. 


आँ > >. ्ि की. भु) कः | 

* ह“. 33.* | 

धान गिता ०2 झाडाचे नाव २०) -्ञ त्याकाळी माझ्या कुटुंबांकडे जास्त पैसे नव्हते. म्हणून पुस्तके घेण्यासाठी 
१ ९५०७ धापा रव वरीराऔवधियीपः 

क कीच्यायपारीपा तयार 






सक ४. 


विक... 


टवाववारिवितनया चा पकचादवलनायावरक्षपसपवना याय 
०0:८2 चयारत्यानाटार 
रप: तरीतर५॥१॥॥०॥७॥:॥२६:२१ 
































पुस्तकात, एक पोपट होता त्याच्यानुसार जर तुम्हांला प्राण्यांशी बोलायला शिकायचं शी 
क / पुल तयार 
असेल तर तुमच्यात “निरीक्षण शक्‍ती" पाहिजे. टे > करून ! 


लवकर पूल 


पण पुस्तकाचा तो भाग मला सगळ्यात जास्त आवडला ज्यात डॉ. डूलिटल आणि त्यांचे तैयार करा । 


प्राणी मित्रांचा पाठलाग केला जातो आणि ते एका डोंगराच्या कड्याशी पोहचतात.. 


आपण घऊन ण््शट ह, ऱ्य कय 
पलीकडे कसे । ही ही, 7” च... | 
जाणार ? , क | 
न्न 









ते पुस्तक वाचल्यानंतर मी शपथ घेतली की मी आफ्रिकेत 
जाईन आणि प्राण्यांच्या मध्ये जाऊन राहील. 


मग माकडांनी एक-दुसऱ्याचे हात-पाय पकडले आणि ते एक पूल 
झाले. ते किती सुंदर होते. 
आपण एकमेकांबरोबर काम करून खूप काही करू शकतो. 





011) 
॥॥॥/॥॥ 


0 क धरि! १ 


त.” 
०0 


















मी बारा वर्षाची होईपर्यंत माझा एक निसर्ग क्लब होता - एलीगेटर क्लब. मी हुशार विद्यार्थिनी होते? बिलकुल नाही. 
मी माझ्या मित्रांबरोबर एका म्हातार्‍या घोड्याच्या मदतीसाठी पैसे जमवले.आम्ही निसर्गाची शाळेच्या दिवसात मला सकाळी लवकर उठणे मुश्कील होते. 
सफर केली, जे काही आम्ही पाहिलं ते आम्ही लिहलं (कमीत कमी मी ते केलं.) मला घरात राहणे आवडत नसे. 


आणि जर तुम्ही क्लब मध्ये उच्च पद मिळवू इच्छित असाल तर .. जर आम्ही बाहेर आलो आणि माझ्याजवळ प्राणी असतील तर मी उत्साहित होते 











































क असे. 
| ्, वा पच मीपहिले ( म्ही परयेकाने ने . 
कुत्री ओळखता दहा पक्षी ह ह लााय्वर जाऊ  । क साठी अंदाज करा य आणि यात ती कुत्री जो 
> .- की: यर व) ज्ञ प्राण्याचे नावही खळी प्राणी असतील? एक पाल 1... होती, माझ्या आवडीचा 
ठेवले होते.. : र हेताजिता कडी र्‍ रस्टी ज्याला पायजमा 
| खन वि -< , _घालायला आवडे 
बरोबर सांगेल. ् प) गांधी आणि जिमी भुंकणे 
क होती. तिचं नाव स. दोन पक | 
कळया " एक सुंदर - श्‌ 
_ 0 कलाच फुलपाखरावरून गिनी-पिग्स होते च | टा पायच 
व पायज 
7 ऱ्या कतल ठोत गोगलगाय को. आवडत 


संख्या लिहिली होती. 









सलत ,॥ पिकल्स नावाची १ रौ 
४ मांजरहोतं.. / . 


चर 


१) 












जर तुला खरंच काही 


य हवं असेल तर 
त्यासाठी खूप 
मेहनत कर! 


६3 तू हार मानली 
नाही तर तू नक्की 
काही रस्ता शोधून 
काढशील. 





मी माझ्या आईच्या गोष्टी विसरले नाही. लवकरच मला एक संधी मिळाली. 
माझ्या शाळेतल्या मित्राने मला केनियात त्याच्या कुटुंबा बरोबर राहण्यासाठी आमंत्रित केलं. 











ह केत 4  */* प्रवासखर्चासाठी मी वेट्रेस म्हणून काम केलं 
जाण्या 5! आणि माझे पैसे गालीच्या खाली लपवून 
खः पेसे होते. ठ्ड्े 

कि | ; 








टस 
क; 2 6 एक दिवस, मी पडदा लावून पैसे मोजले 
व £ ____ आणि... 
<<] ---- आफ्रिकेत 


। मी आफ्रि 
पेसे पुरेसे होते जाणार होते. 








9 
टर 
् 
टू 
टॅ 
र 
र 


शेवटी मी, डॉ. डूलिटलच्या आफ्रिकेत होते. 





- व ह. र 
६६८३.) ०”. 
वी. याल वा व, 
क्य र ल॑ वाटलं. , ४. ३ 


"-- क्या 


स्व सा अन रि १ 









७७ माझ्याजवळ 
कॉलेजची काही 


क % 













र्ड ऐकलं की तुला डिग्री नाही. जेन, मी ८. 
प्राणी आवडतात.. 1 १ ऐकायला थांबलो 
>>> - _ काहीट्रेनिंगनाही न 
आणि काही 
अनुभव पणनाही 


॥॥१0१ा. 
1॥/ 


ह ४” 


। 1 
आ? क | 1 । | 





पणमला ती 
4 


शि 











कट *या क फे 






डॉ. लीकी एक मानववैज्ञानिक होते. म्हणजे लोक कसे राहतात याचा ते अभ्यास ् 
करत. त्याचबरोबर ते एक जीवाश्म-वैज्ञानिक पण होते. म्हणजे ते प्राचीन जीवाश्मों 
आणि हाडांचा अभ्यास करत होते. आधी त्यांनी मला सेक्रेटरी म्हणून नोकरी दिली. 


पण पाळीव प्राण्यांबद्दल मला जे माहित होतं त्यामुळे ते खूप प्रभावित झाले. 


एक वर्षभर मी चिंपाझीच्या बद्दल खूप सारं वाचलं. 





मी तो दिवस कधीच विसरणार नाही: १६ जुले १९६० ला ज्या दिवशी मी प्रथम टंजानिया, 


९:2२ कध्रायीगा-तप्यीगामनया 
रव्यात नीटागाशास्यायपायायोतार 


> पण 


ह १. 
त. | 8-८--- 
१ >. हो.” आह 
३ ॥ज "१ 
1] शि... त 


3): 


३ 
43 


“डॉ 


व, 
ह” 


६.“ ८८/2// 


> 


>> 


र 
& 


१ 
२९४८. 
«७ | 


भू रः न 


2 ९ 


शी ह 
्ा 
््श्हा 


व्य 





ह ' 


॒॥६॥७॥प-00॥रतार 1002 जनयपीनत॥अवार 





अनेक महिने मी त्यांच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला.पण ते पळून जात. 


२॥2३॥गातदर गागधातार| 
त डी ऱि ् नान ३॥८२॥१८२॥न:६॥॥१|५ 
दोन चिंपाझी दिसले ,जे एका उंच । चिंपाझी | ग क 
माड आम्हांला एकही धुर्त ि१ातिायाताच क 0पपायागपरवनीपाच्ययाप्रालीपतानणी पर्वा पवा चया रानात गरा 
डार त 0. तिथून दुर्बिणीने खाली चिंपाझी कडे बघत असे. 
9॥॥:चाय॥गतर्या पर नाही 


ग ायरराचर्वाराय|पगतार 





०२ ६४६४०७ ८ 0 ॥९१4101:>>)*/ /270% 
॥॥7१:१0८॥॥-०॥-व१1:॥ 
॥१॥-.॥॥॥८०पा कयाय 
आई चिंपाझी मुलांबरोबर राहते. 
दआरगागा पवना 


धावरारर्कीगा ५771५07121 
पर्वे 2१ नाओतागा 








तरीपण मला चिंपाझींच्या १०० मीटर पर्यंत 
पोहचायला एक वर्ष लागलं. एक दिवस, जेव्हा मी 














प्त ाना॥ीनाता या 9” १ि२8्अटांगागाताग 


कररावरवारीप:॥ाय0ानयातार 

:वव्वाराता काया ागयचार्गी०॥०2॥०॥५०॥॥५१:१२१.॥॥॥ 
कदर धारकी क २२्0१टा गार विदिविगारयद्ाचना 
२३७॥७॥२॥-५॥ाररर पदर ियावरच 























का? 

टत ५8ीवारीर१०2७॥॥वाचीर रग: २ददायार 
चाकाअकररतारीता पाड तीनपट धरावानयागजयादवाय ग गाचाड 
9ण2२॥२॥६:॥॥२११५॥:॥८.॥॥३॥॥तर 











५ मय य कोणाला ही गोष्ट समजली नाही की, ते प्राणी खरंच 
आमच्यासारखे आहेत. त्यादिवशी, डेविड ग्रेबियर्ड माझा मेवा 
घेवून गेला आणि माझी केळी पण नेली. 


मी त्यांची दोस्त होते. 
(र "*».._ एडी 







एक महिन्यानंतर त्याने माझ्या 
हाताने एक केळं घेतलं.! 


नंतर तो जंगलात हळूहळू माझ्या जवळ आला आणि हे तपासू लागला की माझ्या खिशात 
एखादं केळं आहे का? 

तो माझ्यासाठी सगळ्यात गर्वाच्या क्षणांपैकी एक होता. इतर चिंपाझी समजून गेले की त्यांना 
माझ्यापासून काही धोका नाही. 


काळाबरोबर, चिंपाझींना वेगवेगळ्या रुपात बघून, 2 ियानपाकर णात िियपयान 
मी त्यांना खऱ्या अर्थाने समजू शकले. त(200तय प राना पप्रदध्ायाकरयादागादर 
ियपवाना वतात 









ठीक आहे 


पेर मित्रांनो आता 


केळं कोणाला 


डेविड शांत होता, खरंतर त्याला ते मिळालं 
तर हवं होतं. 





तो फांदीचा उपयोग फक्त एका हत्यारासारखा करत नव्हता 
तर तो हत्यार स्वतः तयार करत होता. 





ऱ्य 


ओल्ड फ़्लो एक मजबूत आई होती. जी नेहमी 


याआधी, वैज्ञानिक विचार करत की केवळ मनुष्यच हत्यार बनवू शकतो. 
आपल्या मुली आणि मुलांची काळजी घेई. 


आता कोणती शंका राहिली नव्हती की हे प्राणी खूप बुद्धिमान आहेत. 


विलियम लाजाळू होता. 


मी जितकं अधिक बघितलं, तितकं अधिक शिकले. लवकरच माझ्याजवळ एवढी माहिती जमा 


आ याद दार जर र या लिहून "८७ ७ ति रीत झाली की मला एका टेप रेकॉर्डरची आवश्यकता भासली. मग,मला जंगलातल्या इतर सगळ्या 
कामं करत असतांना पाहत होते जी माणसं करत असत. चिंपाझींचा परिवार बघण्यासाठी मदत व्हावी म्हणून एका सहाय्यकाची आवश्यकता पडली. 


सहा वर्षानंतर नोटपॅड आणि दुर्बिणीने सुरु झालेलं काम आता एक पूर्ण शोध केंद्र झालं. 
आता मीच तिथली प्रमुख होते.. 





हे अदभुत 
५ नव्हते काय? . 


बघा आपण मिळून 
काय नाही करू 
शकत? 





टंजानिया मधील आमच्या कामानंतर आज पूर्ण जगाला माहित आहे की जनावरांना 


एवढंच नाही तर एक-दुसऱ्याला 
० रचगरीपानर्ाता गगरववर 


आश्वस्त करण्यासाठी पाठ थोपटणे. 





माझ्या जीवनात लोकांनी मला सांगितलं होतक की गोष्टी 
करण्याची एक “निश्चित पद्धत” असते. 


आपल्या जीवनात, हे बघणं सोप्पं होईल की दुसरे लोक आपल्यापेक्षा कसे “वेगळे' आहेत. 


पण याशिवाय जर आपण आपल्या लोकांमध्ये समानता बघितली तर आपल्याला सगळ्या 


जनावरांचा अभ्यास करण्याची एक निश्चित पद्धत” लोकामध्ये “समानता” आढळेल. 


ड् 
आळ... ळक क कि हक्का, 


मुलींशी व्यवहार करण्याचा एक "निश्चित पद्धत " आपण सगळे -- जीवित प्राणी-एक- दुसऱ्या बरोबर बरेच काही वाटून घेवू शकतो. 





त्यांनी मला नियमांचे पालन करायला सांगितलं. आपली खूप साऱ्या गोष्टी एक-समान आहे. जेव्हा ही गोष्ट आपल्याला जाणवेल तेव्हा आपण 


याशिवाय मी नेहमीच मला उचित वाटलं ते केलं. 0. एक-दुसऱ्याचा शोध घेवू. 


र, “| | नो 
क? | 
९>* प 








ल हे 


। "क्य. 


१८...” 54 





ब्रा 2्ू“ डा” ्झाााप.्य््क्ख्खखययखागगग----.-- 
हा एक दुसऱ्या बरोबर राहण्याची सगळ्यात सुंदर पद्धत आहे. ८ 


१304 देशांमधले युवकांना 
१५0,00 पेक्षा अधिक समूहा 








मी जेन गुडॉल आहे, आणि मला असं दिसत आहे को आपल्यात खूप 
काही एक-समान आहे. 

लक्षपूर्वक बघा, निरीक्षण करा. धीर ठेवा, हेच मी तुम्हांला शिकवेन. 
आपण पृथ्वीचे मालक नाही. 

आपण पृथ्वी इतर अन्य प्राण्यांबरोबर वाटून घेतो. 


आपल्या आतल्या भावनांचे ऐका. 
आपण आपल्या आसपासच्या प्राण्यांसाठी जबाबदार आहोत. 


आपण त्यांची काळजी घ्यायला हवी. जेव्हा आपल्यातला कोणी संकटात असेल- 
मग तो मानव असो, प्राणी असो वा निसर्ग असो - तेव्हा आपल्याला जरूर मदत 
केली पाहिजे. 

जेव्हा आपण तसे करतो, तेव्हा आपण एक पुल निर्माण करतो. 

एक पूल जो आपल्या सर्वांना पलीकडे घेऊन जाईल. 








१९६०च्या सुरुवातीच्या दशकात 





डेविड ग्रेबियर्ड बरोबर जेन 
क सरे: 
“ आपल्या आस-पासच्या जगावर प्रभाव टाकल्याशिवाय आपण पृथ्वीवर एक 2 १८, 
दिवस सुद्धा राह शकत नाही. आपण जे काही करतो त्याने फरक पडतो, म्हणून 
आपल्याला हे ठरवावं लागेल की तुम्हांला कशा प्रकारचे परिवर्तन पाहिजे आहे.” डॉ. लीकी बरोबर जेन "रूटस एड शूटस" च्या सदस्या बरोबर जेन 


-- जेन गुडाल 


